राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार योजनेंतर्गत निवड 
समितीमध्ये किर्तन या कलाक्षेत्राकरीता 
अशासकीय सदस्याच्या नावाचा समावेश 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. रासांपु २१२४(१३) /प्र. क्र. २०८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ७ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशोष 
सहाय्य विभाग क्र. एडब्ल्यूडी १०९१/प्र.क्र.१२०/सां.का.१, 
दिनांक ३० जुले, १९९२ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. रासांपु 2922(93)/ 
प्र.क्र.३८२/सां.का.४, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सां.का.स. 
१००९, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

उपर्निर्दिष्ट क्र.१ अन्वये सांस्कृतिक क्षेत्रात विशेष लक्षणीय कार्य करणाऱ्या 
कलावंत मान्यवरांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान करण्याविषयीच्या नियमात सुधारणा 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार उपर्निदिष्ट क्र. २ अन्वये राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार निवड 
समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर समितीवरील किर्तन या कलाक्षेत्राकरीता 
अशासकीय सदस्याच्या नावाचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार निवड समितीवरील किर्तन या कलाक्षेत्राकरीता 
श्री.सोपान साहेबरावजी कनेरकर यांची अशासकीय सदस्य पदी नियुक्‍ती करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. वरीलप्रमाणे अशासकीय सदस्याच्या नियुक्‍तीस उपर्निदिष्ट क्र. २ येथील शासन 
निर्णयातील सर्व बाबी यथास्थिती लागू राहतील. 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०८०८१५४२१३५१२३ असा 
आहे. हा आदेड़ा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN 


(गोपिचंद पांडुरंग चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः रासांपु २१२४(१३) /प्र. क्र. २०८/सां.का.४ 


३. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (सांस्कृतिक कायी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या मार्फत) 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
११. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१५. निवड नस्ती, सां.का.४ 


oN 0 © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


